अल मनहल शौक्षणिक, सांस्कृतिक व समाजसेवा 
संस्था, औरंगाबाद संचलित जिकरा उर्दु प्राथमिक 
शाळा, देवळाई चौक, बीड बायपास रोड, औरंगाबाद 
या शाळेचे, अल फैसल एज्युकेशन अँन्ड वेल्फेअर 
सोसायटी, औरंगाबाद या संस्थेस हस्तांतर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३०१५/प्र.क्र.४४४/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : १३ सप्टेंबर, २०१९ 


वाचा :- शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः माशाह २०११/(२१०/११) माशि-३, 
दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२. 
dey: विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद यांचे क्र.शिउसं/प्रावि- 
१/२०१४-१५/९३८/४०, दिनांक २७ मार्च, २०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 

अल मनहल शौक्षणिक, सांस्कृतिक व समाजसेवा संस्था, औरंगाबाद संचलित जिकरा उर्दु 
प्राथमिक शाळा, देवळाई चौक, बीड बायपास रोड, औरंगाबाद या उदू माध्यमाच्या विनाअनुदानित 
शाळेचे, अल फैसल एज्युकेशन अँन्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद या संस्थेस हस्तांतरण 
करण्याचा प्रस्ताव सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झाळेला प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 

सदर विषयाधीन शाळा वरील संस्थेस हस्तांतर करण्यास खालील नमूद अटी व शर्तीवर 
मान्यता देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 


क ७ 
— 


अल मनहल शौक्षणिक, सांस्कृतिक समाजसेवा संस्थेच्या अध्यक्षांची सदर शाळा हस्तांतरणास 
संमती असल्याबाबत खात्री करण्यात यावी. 


बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, २००९ नुसार व शासनाकडून 
वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेश्ांनुसार शाळेसाठी पक्की इमारत, सर्व भौतिक सुविधा व शैक्षणिक 
सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येतील, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे रु.१००/-च्या 
स्टँप पेपरवर नोटरी केलेले MIATA सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


जट 


शाळेतील कार्यरत अर्हताप्राप्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करण्यात येईल, 
तसेच त्यांच्या सेवाश्तींमध्ये बदल होणार नाही, याबाबत नवीन संस्थेचे अध्यक्ष/सचिव यांचे 
रु.१००/- च्या CET पेपरवर नोटरी केलेले MIATA सादर करणे आवश्‍यक राहील. 


AN 
— 


शासन निर्णय, दिनांक २८/०८/२०१५ मधील संचमान्यतेच्या सुधारीत निकषांनुसार तसेच, 
याबाबत शासनाकडून वेळोवेळी देण्यात येणाऱ्या आदेशानुसार अनुज्ञेय होणाऱ्या पदांइतके 


Re 


शासन निर्णय क्रमांकः माझाह ३०१५/प्र.क्र.४४४/एसएम-१ 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी कार्यरत राहतील व त्यापेक्षा जास्त शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारी 
कार्यरत राहणार नाहीत, हे संस्थेवर बंधनकारक राहील तसेच, अनुज्ञेय पदांपैकी रिक्‍त पदे 
अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांमधून भरण्याबाबत शासनाच्या धोरणानुसार कार्यवाही करणे आवश्‍यक 
राहील. 


५) व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेबाबत कोणत्याही कारणास्तव किमान पटसंख्येची अट शिथिल 
केली जाणार नाही. 


६) सदर शाळा अनुदानाच्या ज्या तत्वावर आहे, हस्तांतरणानंतर त्याच तत्वावर कार्यरत राहील. 
व्यवस्थापन बदल झालेल्या शाळेच्या बाबतीत शासन परवानगीच्या/मान्यतेच्या कोणत्याही अटी 
व शार्तीमध्ये बदल होणार नाही याची खबरदारी घेण्यात यावी. 


७) शासनाकडून शाळा, शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेत्तर अनुदान, विद्यार्थी इ. बाबत 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ. चे पालन करणे नवीन संस्थेस 
बंधनकारक राहील. 


८) सदर व्यवस्थापन बदल, शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, क्रमांक: माशाह 
२०११/(२१०/११) माशि-३, दिनांक १७ फेब्रुवारी, २०१२ मध्ये विहित केलेल्या नियमानुसार व 
कार्यपद्धतीनुसार अंमलात येईल. 


९) सदरहू व्यवस्थापन बदलासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे 
कोणत्याही प्रकारच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास किंवा व्यवस्थापन बदल संदर्भातील अटी व शार्तीचा 
भंग झाल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा व्यवस्थापन बदलापूर्वीच्या संस्थेतील कार्यरत 
शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या Parra नवीन संस्थेद्वारा भंग झाल्यास, हस्तांतरण रद्द 
करण्याचे अधिकार शासनास राहतील. 


२. वरील अट क्र.(१ ते (३) ची पूर्तता झाल्यावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद 
विभाग, औरंगाबाद यांनी सर्व बाबी तपासून आणि आवश्‍यक अन्य अटींचा MATT करुन, शाळेच्या 
व्यवस्थापन बदलाबाबत आवश्यक पुढील कार्यवाही ४ आठवडयांत पूर्ण करावी व केलेल्या 
कार्यवाहीबाबत झासनास अवगत करावे. 


डेट सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०९१३१९२८३३०१२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


‘in Rajaram Mundhe 
ment Of Maharashtra, ou: 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Pravin Rajaram DN oovernmet Ofaasin, ooch 
Mundhe या 

(प्रविण मुंढे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
१) शिक्षण संचालक (प्राथमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) विभागीय शिक्षण उपसंचालक, औरंगाबाद विभाग, महाराष्ट्र शौक्षणिक नियोजन व 
प्रशासन संस्था (मीपा) आवार, भडकल WS, औरंगाबाद- ४३१००१. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः माशाह ३०१५/प्र.क्र.४४४/एसएम-१ 

३) शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), जिल्हा परिषद, औरंगाबाद. 

४) अध्यक्ष/सचिव, अल मनहल शौक्षणिक, सांस्कृतिक व समाजसेवा संस्था, औरंगाबाद. 
५) अध्यक्ष/सचिव, अल फैसल एज्युकेशन अँन्ड वेल्फेअर सोसायटी, औरंगाबाद. 

६ निवडनस्ती ( एसएम-१. 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


